उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्य 
दि.१.१.२०१४ ते ३१.०७.२०१७ या कालावधीच्या 
दि.१२.०५.२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणा 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.२१/आस्था-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- २० सप्टेंबर,२०२३ 


वाचा: १ सा.बां.वि., शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०१३/प्र.क्र.३४७/सेवा-३, दि.०६.०९.२०१४. 
२) सा.बां.वि., शासन शुद्धीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०१३/प्र.क्र.३४७/सेवा-३, दि.१४.१२.२०२२. 
३) सा.बां.वि., शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.२१/आस्थापना-३, दि.१२.०५.२०२३. 
४ सा.बां.वि.शासन Sea क्रमांक : मानीव -२०२३/प्र.क्र.०१/आस्था-३, दि.०५.०९.२०२३. 


शुध्दीपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.२१/आस्थापना-३, 
दि.१२.०५.२०२३ अन्वये उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक १.१.२०१४ ते ३१.०७.२०१७ या कालावधीची 
तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन आदेश क्र. मानीव 
२०२३/प्र.क्र.०१/ आस्था-३, दि.०५ सप्टेंबर, २०२१ अन्वये श्री. जितेंद्र नारायणराव काळे, श्री. सुनिळ नागोराव बावणे, श्री. 
महेश मनोहरराव माथुरकर, श्री.लक्ष्मीकांत प्रकाह राऊळकर, श्री.प्रकाश रामदास ताकसांडे, उप विभागीय अभियंता यांना 
उप विभागीय अभियंता पदावरील पदोन्नतीचा दि.३१.०७.२०१७ हा मानीव दिनांक मंजूर केला असल्याने उप विभागीय 
अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.१२.०५.२०२३ च्या तात्पुरती ज्येष्ठता यादीमध्ये श्री.काळे, श्री.बावणे, श्री.माथुरकर, 
श्री.राऊळकर व श्री.ताकसांडे, उप विभागीय अभियंता यांचे नाव यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच श्री.मुत्यालवार यांना दि.३१.०७.२०१७ च्या आदेशानुसार 
नियमित पदोन्नती देण्यात आली असून यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नव्याने समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२०१११२५७३०१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
सोबत डू “ अ 722 a DN:c: GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
र्‌ बत न परिशिष्ट T ष्ट ST a n | t RESOI 'ARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1abde6c83c28d6dbd9f52f359ea 1 6d2e960F16f7ca457601d 
7303357626455, 


. ee . pseudonym=3EF569FF75EA2AD1A0559554FA917F2DEF 105643, 
S h | V a | fa (0 A h | [| e serialNumber=7695265D501491899F 1C290CSFAC1C7252F8D5F4D7 
5CE48B86577435F1F4D615, cn=Ranjit Shivajirao Ahire 


Date: 2023.09.20 11:16:51 +05'30° 


(रणजित अहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१.सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र राज्य 
२.सर्व अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, महाराष्ट्र राज्य 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.२१/आस्था-३ 


३.श्री. जितेंद्र नारायणराव काळे, उप विभागीय अभियंता (मुख्य अभियंता,अमरावती यांच्या मार्फत) 

४.श्री. सुनिल नागोराव बावणे, श्री. महेश मनोहरराव माथुरकर, श्री.लक्ष्मीकांत प्रकाश राऊळकर, 
श्री.नितीन प्रभाकर मुत्यालवार व श्री.प्रकाह रामदास ताकसांडे (मुख्य अभियंता,नागपूर यांच्या मार्फत) 

५.कक्ष अधिकारी सेवा -२/सेवा -३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६.निवडनस्ती कार्यासन आस्थापना -३. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.२१/आस्था-३ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.२१/आस्था 3, दि.२० सप्टेंबर,२०२३ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 


उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक १.१.२०१४ ते ३१.०७.२०१७ या कालावधीची दिनांक १२ मे, २०२३ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या सुधारित ज्येष्ठता यादीमध्ये सुधारणा 


अ. | ज्ये. | नाव(सर्वश्री) | प्रवर्ग | जन्मतारीख | पदोन्नतीचा | नियुक्तीचा | पदोन्नतीचा | सेवानिवृत्ती शेरा 
क्र. | क्र. दिनांक मार्ग नियमित चा दिनांक 
दिनांक 
१ २ ३ ४ षु ६ ७ ८ ९ १० 
१ | २४७- | feds इमाव | २८.०४.१९७ | ०४.०८.२०१८ | पदोन्नतीने | 39.00.2099 | ३०.०४.२०२९ | सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन आदेशा क्र. मानीव 
अ | नारायणराव १ २०२३/प्र.क्र.०१/आस्था-३, दि.०५ सप्टेंबर, २०२३ अन्वये 
काळे श्री.जि.ना.काळे, उप विभागीय अभियंता यांना उप विभागीय 
अभियंता पदावरील पदोन्नतीचा दि.३१.०७.२०१७ हा मानीव 
दिनांक मंजूर करण्यात आला आहे. उप विभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.१२.०५.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादीमध्ये अ.क्र.२४७ वर असलेले श्री.किरण केदार पाटील 
यांच्या खाळी व अ.क्र. २४७-आ वर असलेले श्री.नितीन 
प्रभाकर मुत्यालवार यांच्या वर अ.क्र.२४७-अ वर श्री.जितेंद्र 
नारायणराव काळे, उप विभागीय अभियंता यांचे नाव नव्याने 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
२ | २४७- | नितीन खुला | २५.०८.१९६ | ३१.०७.२०१७ | पदोन्नतीने | ३१.०७.२०१७ | ३१.०८.२०२ | नितीन प्रभाकर मुत्यालवार यांना दिनांक ३१.०७.२०१७ 
आ | प्रभाकर ८ ६ रोजीच्या आदेशान्वये उप विभागीय अभियंता पदावर पदोन्नती 
मुत्यालवार देण्यात आलेली असून उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 


संवर्गाच्या दि.१२.०५.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये 
अ.क्र.२४७-अ वर असलेले श्री.जितेंद्र नारायणराव काळे 
यांच्या खाली व अ.क्र. २४७-इ वर असलेले श्री.सुनिल 
नागोराव बावणे यांच्या वर अ.क्र.२४७-आ वर श्री. नितीन 
प्रभाकर मुत्यालवार , उप विभागीय अभियंता यांचे नाव 
नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.२१/आस्था-३ 


२४७- 
ड्‌ 


सुनिल 
नागोराव 
बावणे 


भज-ब 


१६.०९.१९६७ 


३०.०८.२०१९ 


पदोन्नतीने 


३१.०७.२०१७ 


३०.०९.२०२५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन आदेडा क्र. मानीव 
२०२३/प्र.क्र.०१/आस्था-३, दि.०५ सप्टेंबर, २०२३ अन्वये 
श्री.सुनिल नागोराव बावणे, उप विभागीय अभियंता यांना उप 
विभागीय अभियंता पदावरील पदोन्नतीचा दि.३१.०७.२०१७ 
हा मानीव दिनांक मंजूर करण्यात आला आहे. उप विभागीय 
अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.१२.०५.२०२३ च्या अंतिम 
ज्येष्ठता यादीमध्ये अ.क्र.२४७-आ वर असलेले श्री.नितीन 
प्रभाकर मुत्यालवार यांच्या खाळी व॒ अ.क्र. २४७-ई वर 
असलेले श्री.महेश मनोहरराव माथुरकर यांच्या वर 
अ.क्र.२४७-इ वर श्री.सुनिल नागोराव बावणे, उप विभागीय 
अभियंता यांचे नाव नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


२४७- 


महेश 
मनोहरराव 
माथुरकर 


इमाव 


०२.०७.१९७२ 


१७.१०.२०१८ 


पदोन्नतीने 


३१.०७.२०१७ 


२८.०२.२०३ 


oO 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन sear क्र. मानीव 
२०२३/प्र.क्र.०१/आस्था-३, दि.०५ सप्टेंबर, २०२३ अन्वये 
श्री. महेश मनोहरराव माथुरकर , उप विभागीय अभियंता 
यांना उप विभागीय अभियंता पदावरील पदोन्नतीचा 
दि.३१.०७.२०१७ हा मानीव दिनांक मंजूर करण्यात आला 
आहे. उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या 
दि.१२.०५.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये अ.क्र.२४७- 
इ वर असलेले श्री.सुनिल नागोराव बावणे यांच्या खाळी व 
अ.क्र. २४७-उ वर असलेले श्री.लक्ष्मीकांत प्रकाठा 
राऊळकर यांच्या वर अ.क्र.२४७-ई वर श्री. महेश 
मनोहरराव माथुरकर , उप विभागीय अभियंता यांचे नाव 
नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


२४७- 


लक्ष्मीकांत 
प्रकाश 
राऊळकर 


इमाव 


२५.१०.१९७२ 


०४.०८.२०१८ 


पदोन्नतीने 


३१.०७.२०१७ 


39.90.2039 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन sear क्र. मानीव 
२०२३/प्र.क्र.०१/आस्था-३, दि.०५ सप्टेंबर, २०२३ अन्वये 
श्री. लक्ष्मीकांत प्रकाश राऊळकर , उप विभागीय अभियंता 
यांना उप विभागीय अभियंता पदावरील पदोन्नतीचा 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.२१/आस्था-३ 


दि.३१.०७.२०१७ हा मानीव दिनांक मंजूर करण्यात आला 
आहे. उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या 
दि.१२.०५.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये अ.क्र.२४७- 
ई वर असलेले श्री.महेश मनोहरराव माथुरकर यांच्या खाली 
व अ.क्र. २४७-ऊ वर असलेले श्री.प्रकाश रामदास 
ताकसांडे यांच्या वर  अ.क्र.२४७-उ वर श्री. लक्ष्मीकांत 
प्रकाश राऊळकर,उप विभागीय अभियंता यांचे नाव नव्याने 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


& २४७- 
sz 


प्रकाठा 
रामदास 
ताकसांडे 


अजा 


२३.१०.१९७० 


०६.०५.२०१७ 


पदोन्नतीने 


३१.०७.२०१७ 


३१.१०.२०२ 
टल 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन आदेशा क्र. मानीव 
२०२३/प्र.क्र.०१/आस्था-३, दि.०५ सप्टेंबर, २०२३ अन्वये 
श्री. WHS रामदास ताकसांडे , उप विभागीय अभियंता यांना 
उप विभागीय अभियंता पदावरील पदोन्नतीचा 
दि.३१.०७.२०१७ हा मानीव दिनांक मंजूर करण्यात आला 
आहे. उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या 
दि.१२.०५.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये अ.क्र.२४७- 
उ वर असलेले श्री.लक्ष्मीकांत Weel राऊळकर यांच्या 
खाली व अ.क्र. २४८ वर असलेले श्री.संदीप तुकाराम 
पाटील यांच्या वर अ.क्र.२४७-ऊ वर श्री. WHT रामदास 
ताकसांडे, उप विभागीय अभियंता यांचे नाव नव्याने समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


